राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, हृदयरोग व पक्षाघात 
प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियान (पीआयपी) २०१९-२० वर्षामधील 
अनुदानातून आवश्‍यक औषधे, ग्लुकोस्ट्रीप्स व 
लॅनसेटची खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१४/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १६ जुले, २०१९. 


वाचा :- 

१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
U3INA/NCD/A.H.9§0/Medicine, Glucostrips & Lancet Purchase/ प्रशासकीय 
मान्यता/१४२४/२०१९, दिनांक 94 जुन, २०१९. 

२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संआसे/९७॥)/न.क्र.१६०/२७०-२७१/प्रशासकीय मान्यता/१९, दिनांक ०६ मे, २०१९. 

३) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक १४ जुन, २०१९ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती आराखडयामधीळल 


प्राप्त अनुदानातून NPCDCS कार्यक्रमांतर्गत आवश्‍यक औषधे, ग्लुकोस्ट्रीप व लॅनसेटची खरेदी 


करण्याकरीता अंदाजित रक्‍कम रु.३५६८.५० लक्ष इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 


मान्यता मिळण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती 
आराखडयामधील प्राप्त अनुदानातून NPCDCS कार्यक्रमांतर्गत आवश्यक औषधे, ग्लुकोस्ट्रीप्स व 
लॅनसेटची खरेदी करण्याकरीता अंदाजित रक्‍कम रु.३५६८.५० लक्ष इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत प्रस्ताव सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), 
मुंबई यांनी शासनास सादर केलेला आहे. सदर खरेदी प्रस्तावास आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 
संचाळक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार NPCDCS 
कार्यक्रमांतर्गत आवश्‍यक असलेल्या औषधी, ग्लुकोस्ट्रीप्स व लॅनसेटची अंदाजित रक्कम रु.३५६८.५० 
लक्ष इतक्या रकमेची खरेदी निविदा प्रक्रियाद्वारे करावयाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१४/आरोग्य-७ 


आहे. त्याबाबत लेखाशिर्षनिहाय अनुदान व खरेदी करावयाच्या औषधी, ग्लुकोस्ट्रीप्स व लॅनसेटच्या 
खरेदी प्रस्तावाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. :- 


अ- अनुदानाचा तपशिल 


Available budget at 
St EMR 1. State level for 
: त Name of Head PIP j डे 19-2 purchase Medicine Procurement Proposal 
no 0९६ in 19-20 and Glucostrip and 
(in lakhs) lancet (In lakhs) 
1 | 6.2.19.1_ | Drug & Supplies for District NCD Clinic 658 537 
2 | 62192 Drugs oo For CCU/ICU & 540 540 
Cancer Care Procurement of Medicine, 
3 | 6.2.19.3 | Drugs & Supplies For CHC NCD Clinic 912 852 Glucostrips and Lancet 
ies F त Total Amt.Rs.3568.50 
4 | 6.2.19.4 | Drugs & Supplies For PHC Level 453.5 362.5 Lakhs 
5 | 6.2.19.5 | Drugs & Supplies For Sub Centre Level 1587 1587 : 
Total 4150.5 3878.5 


ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 


1. उच्च रक्‍तदाब औषधे खरेदी प्रस्ताव 


Unit Cost 
Approximately 
(Rs.) 
Total 
2. मधुमेह औषधे खरेदी प्रस्ताव 
Unit Cost 
Be Name Required quantity Approximately Amt. (In Rs.) 
(Rs.) 
1 Glibenclamide Tab 5 mg 50,00,000 tablet 0.1512 7,56,000 
2 | Glicazide Tab 80 mg 20,00,000 tablet | 09 | 18,00,000 
3 | Glipizide Tab 2.5 mg 1,00,000 tablet | 028 | 28,000 
4 Viglibose Tab 0.2 mg 8,00,000 tablet | 49 39,20,000 
5 Tab .Glimipiride 1 mg 2,82,44,165 tablet 0.89 2,51,37,307 
| 6 | Metformin Tab 500 mg 12,23,31,008 tablet 0.273 3,33,96,365 
7 Premix Insulin 30:70 Inj 10 ml 57,946 vial | 322.65 | 1,86,96,277 
| 8 | Insulin Soluble plain (Human) 40 IU/ml 10 ml Vial | 15,000 vial 373.17 55,97,550 
8,93,31,499 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१४/आरोग्य-७ 


3. COPD Drug खरेदी प्रस्ताव 


Approxi- 
त Name of Medicine / Material mate Unit Qty. Amt. (In Rs.) 
Cost (In Rs.) 
1 Etophylin + Theophyillin SR Tab 231 mg + 69 0.4 
mg | 1437690 tablet 575076 
2 Ipratropium Respiratory Solution 250 mg 15 ml 10 7970 79700 
3 Levo Salbutamol Respiratory Solution 0.0625 3.37 
mg/ml 10 ml | 23226 78272 
4 Levo salbutamol Syrup 1 mg/Sml 100 ml 10 171330 1713300 
5 Salbutamol Rotacaps Powder Puff 200 mcg pack 175 14220 2488500 
| 6 | Salbutamol Syrup 2 mg/5ml 100 ml 6.1 313000 1909300 
7 Salbutamol Tab 4 mg 0.11 1458730 tablet 160460.3 
| 8 | Dexamethasone Inj 4 mg 2 ml 3.46 434808 1504435.68 
9 | Hydrocortisone Sodium Succinate Inj 100 mg 11.24 
Vial : 107465 Vial 1207907 
10 | Methyl Prednisolone Inj 125 mg/2 ml 19.7 1566 30850 
11 | Methyl Prednisolone Inj 40 mg/ml | ml 38.76 470 18217 
12 | Methyl Prednisolone Inj 500 mg 450 3170 1426500 
13 | Methyl Prednisolone Tab 4 mg | 0.99 | 33162 tablet 32830 
14 | Prednisolone Tab 10 mg 1.49 229047 tablet 341280.03 
15 | Prednisolone Tab 20 mg 2.73 132690 tablet 362244 
16 | Prednisolone Tab 5 mg 1.23 256160 tablet 315077 
1,22,43,949 
4. कर्करोग औषधे खरेदी प्रस्ताव 
Total 
Sr. No. Drug Name Strength/ Specification Unit cost Per T 
Qty. tablet/ Vial | 10%! es ms 
(In Rs.) 5 
1 Cyclophosphamide Inj vial 200 mg 3810 18.06 68809 
2 Cyclophosphamide inj vial 500 mg 3435 24.46 84020 
3 Bleomycin Inj. vial 15 mg/ iu per vial 645 336.68 217159 
4 Etoposide Cap 50mg 3030 26.25 79538 
5 Etoposide Inj. 100 mg per 5 ml 1155 51.52 59506 
za Leucovorrin calcium Inj. 50mg/Sml 1345 30.45 40955 
7 Leucovorrin calcium Tab 10 Tab 15 mg 1480 15.87 23488 
| 8 | Doxurubicin HCL Inj. 50mg , 25 ml 3485 154.56 538642 
| 9_| Mesna Inj. 200mg ,vial 2090 34.98 73108 
10 Dacarbazine Inj 500mg, vial 575 272.16 156492 
11 Methotrexate inj 50g/2ml 1370 21 28770 
12 Inj Carboplatin 150 mg ,15 ml 2190 419 917610 
13 Inj Carboplatin 450 mg, 45 ml 2535 1189 3014115 
14 Chlorambucil Tab 5 mg, 10Tablet 2125 147 312375 
15 Inj Oxaliplatin 50mg vial, 25 ml 1875 155.9 292313 
16 Imatinib Tab 100 mg, 10 Tab 7975 12.6 100485 
17 Imatinib Tab 400 mg, 10 Tab 4145 12.51 51854 
18 Docetaxel Inj. 20 mg, 0.5 ml 860 148 127280 
19 Docetaxel Inj. 80 mg, 2 ml 800 443 354400 
20 Docetaxel Inj. 120 mg, 3 ml 790 678 535620 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१४/आरोग्य-७ 


21 5 Fluorouracil Inj. 500mg , 10 ml 3285 11.19 36759 
22 Inj Cisaplatin 10 mg 1510 63.3 95583 
23 Inj Cisaplatin 50 mg 2875 230.09 661509 
24 Inj. Paclitaxel 30 mg vial 2200 74.65 164230 
25 Inj. Paclitaxel 100 mg vial 2740 186.65 511421 
26 Inj. Paclitaxel 300 mg vial 2015 497.81 1003087 
2d Inj. Epirubicin 10 mg 1451 120.75 175208 
28 Inj. Epirubicin 50 mg 915 630 576450 
29 Inj. Gemcitabine 200 mg 1720 110.88 190714 
30 Inj. Gemcitabine 1000 mg 1220 446.88 545194 
31 Tab. Capecitabine 500mg 11200 20.16 225792 
32 Tab Tamoxifen 20 mg 21700 0.86 18662 
33 Tab Letrozole 2.5 mg 15460 1.9 29374 
34 Tab Methotrexate 2.5 mg 8360 1.4 11704 
35 Tab. Erlotinib 100 mg 3710 60.48 224381 
36 Tab. Erlotinib 150 mg 5010 66.08 331061 
37 Tab. Geftinib 250 mg 4320 13.11 56635 
38 Tab. Celecoxib 100 mg 8270 5.96 49289 
39 Tab. Celecoxib 200 mg 5200 10.31 53612 
40 Cap.Cyclophosmide 50mg 6075 1.52 9234 
41 Cap. Etoposide 50 mg (1 strip = 8 cap) 3450 26.37 90977 
42 Inj. Grafeel 300 mcg 5795 103.04 597117 
43 Inj. Zolendronic acid 4 mg/ 100 ml 2635 73.5 193673 
Total 12928201 
५. ग्लुकोस्ट्रीप्स खरेदी प्रस्ताव 
Approx. Unit Rate (Rs.) 
Total Qty. Total Amt. (Rs.) 
18402235 2.80 51526258 
६. लॅनसेट खरेदी प्रस्ताव 
Approx. Unit Rate (Rs.) 
Total Qty. Total Amt. (Rs.) 
17652475 2.99 52780900 
औषधे, ग्लुकोस्ट्रीप्स व लॅनसेट खरेदीचा एकत्रित तपशिल 
अ.क्र खरेदीचा प्रकार एकूण खरेदी (रुपये) 
शिका उच्च रक्‍तदाब औषधे खरेदी १३८०३९१९३.०० 
२ मधुमेह औषधे खरेदी प्रस्ताव ८९३३१४९९.०० 
३ COPD Drug खरेदी प्रस्ताव १२२४३९४९.०० 
8 कर्करोग औषधे खरेदी प्रस्ताव १२९२८२०१.०० 
षु ग्लुकोस्ट्रीप्स खरेदी प्रस्ताव ५१५२६२५८.०० 
g ल॑नसेट खरेदी प्रस्ताव ५२७८०९००.०० 
एकूण खरेदी प्रस्ताव ३५६८५००००.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१४/आरोग्य-७ 


८) 


सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 

सदर औषधी व साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

सदरहू औषधी व साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा ए€त॥1८6। specification) संबंधित 
तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, 
सदर तांत्रिक विनिर्देशा ए€०11]८० specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
अज्ञा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर 
असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, इतर 
राज्यांचे दरकरार, National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) यांच्याकडील उपलब्ध 
असलेल्या न्युनत्तम दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर बाबींची खरेदी 
केळी जात असल्यास अथवा झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले न्युनत्तम दर विचारात 
घेऊन त्या दरांना अंदाजित दर म्हणून गृहित धरण्यात यावे व त्यानूसार निविदेकरीता मागणी 
नोंदवितांना औषधी, औषधी साहित्य व उपकरणांच्या संदर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात 
यावेत व खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी 
असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला 
आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या 
प्रकल्प अंमलबजावणी कृती आराखडा सन २०१९-२० मध्ये ७१०९ कार्यक्रमांतर्गत 
राज्यस्तरावर उपलब्ध असलेल्या रु.३८७८.५० लक्ष इतक्या अनुदानातून (FMR Code 6.2.19.1, 
6.2.19.2, 6.2.19.3, 6.2.19.4, 6.2.19.5) भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या 
विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१४/आरोग्य-७ 


९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 

११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवड्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201906201055154817 असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 
J a aa) S h e [| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

ou=Public Health Department, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 


samsher प 
Tadavi 0-1 a 
(ज. स. तडवी) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 
प्रत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१४/आरोग्य-७ 


सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा sree चिकित्सक (FWB मार्फत) 

सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
निवडनस्ती (आरोग्य-(७ 


tof 
4 
& 
9 


OO आळ? वकक 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


